महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: HAP ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 
दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२२ ते १४ ऑक्टोबर २०२२ सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर २०२२ 


प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब , 
दि.१३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२ 
४) प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांचे दि.१९.०९.२०२२ 
व दि.२१.०९.२०२२ चे पत्र. 


महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले 
आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे 
प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. साप्रवि, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत गट-ब करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहीत करण्यात 
आला आहे. 


२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिका-यांसाठी प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत दिनांक ०३.१०.२०२२ ते १४.१०.२०२२ या 
कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाकरिता 
नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिका-यांची यादी सोबत जोडली आहे. 


३. रामेती, पुणे या संस्थेने संदर्भाधीन दि.२१.०९.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणार्थींसाठी प्रशिक्षणाबाबत 
सूचना दिल्या असून त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर पत्रातील सूचना संबंधीत प्रशिक्षणार्थीच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणाबाबत साप्रवि, शासन परिपत्रक 
दि.१३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिका-यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


६. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी 
दि.०२.१०.२०२२ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०३.१०.२०२२ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण 
कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांना 
संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत निबंधक तथा 
सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे तसेच या कार्यासनास 
पाठविण्यात यावी. 


७. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी सत्र सहाय्यक, श्री. कुमार पोटभरे (मो.नं. ७७९८५५८५८२) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 


Cx सदर पत्राची Wa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२६११३६४४६१०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
GAJANAN See ce 
BHIMRAO GURAV : rere 
(ग.भि.गुरव) 


सोबत - वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
उप सचिव (का.१२ आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक 
उप सचिव, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर 
निवडनस्ती 


Ot SH ae टे 


८“? 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे आयोजित 


रोड, पुणे-४१२ १०५ 


ई-मेल - rametipune4y@gmail.com 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
विवरणपत्र 
कालावधी 1 स्थळ [|| 
दिनांक ०३.१०.२०२२ ते प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
१४.१०.२०२२ सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी 


सत्र सहाय्यक - श्री.कुमार पोटभरे (मो.नं. ७७९८५५८५८२) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 

क्र. | श्रीमती 

| 9 | २ ३ PB षु षु 

P| श्री | शे.भा.कुटे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ८२९१३३२७२१ | sheshrao.kute@nic.in 
संरक्षण विभाग 

२ श्री | Hades इतर मागास बहुजन कल्याण ९०२९६८५११३ | shrinath.hendre@nic.in 
विभाग 

३ श्री | कि.आ.फुलझेले इतर मागास बहुजन कल्याण ८३६९६६६६७० | kishor.fulzele@nic.in 
विभाग 

४ | श्रीमती | म.मि.सामंत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९८६९९४१७२६ | manalisamant@nic.in 

५ | श्रीमती | अ.का.देसाई उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | ९८२११४०३९५ | akshata.desai@nic.in 

६ | श्रीमती | श.अं.मोरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | ९८३३२६२६३२ | sharayu.more@nic.in 

७ | श्रीमती | स्व.अ.चव्हाण कृषि व पदुम विभाग ९८३३९११४७५ | swapnali.chavan@nic.in 

श्री | अ.शे.जगताप गृह विभाग ८६८९८६४०४० | avinash.jagtap@nic.in 

९ श्री | ग.ध.दाभिळकर गृहनिर्माण विभाग ९८६९३७३४२४ | gajanan.dabhilkar@nic.in 

| 9° | o| श्री | प्र.द.तळेकर गृहनिर्माण विभाग ८८५०७०९४०२ | praveen.talekar@nic.in 

987 १| श्री । प्र.सु.गांगुड॑ ग्रामविकास विभाग ९०२९७६७२५५ | prasad.gangurde@nic.in 

१२ | श्री | अ.जो.तेलवेकर ग्रामविकास विभाग ९७६८४०२२८२ | abhijit.telvekar@nic.in 

१३ | श्री | रा.र.देहेरकर जलसंपदा विभाग ९८६७६३७३८४ | rajendra.deherkar@nic.in 

१४ | श्रीमती | वि.गि.देशपांडे जलसंपदा विभाग ९७७३०५३०५० | vidya.deshpande@nic.in 

१५ | at | सु.वि.केणी जलसंपदा विभाग ९९३०५०९९८७ | sudhakar.keni@nic.in 

१६ | श्री | नि.बा.शेळके नगर विकास विभाग ९८६९८३४०८८ | nitin.shelke@nic.in 

१७ | श्री | शा.ग्या.किरवले नगर विकास विभाग ८१०८०००९३२ | sharad.kirwale@nic.in 

१८ | श्री | अ.दा.पठाण(अपंग) | नियोजन विभाग ८४५१०४४२९६ | akhatar.pathan@nic.in 

१९ | श्री | ध.र.पुराडउपाध्ये नियोजन विभाग ९९६९५३९५४८ | dhananjay.puradupadhay 

२० | श्रीमती | नि.प्र.चौधरी नियोजन विभाग ८६५२७७७२९७ | nilima.chaudhari@nic.in 

२१ | श्रीमती | नं.अ.परब नियोजन विभाग ९७५७१७६७२७ | nanda.parab@nic.in 

22 | श्रीमती । प्र.प्र.परब नियोजन विभाग ९८६९०२८२२४ | pradnya.parab@nic.in 

२३ | श्रीमती | व.दि.शिरसाट नियोजन विभाग ९८१९५१८११९ | vanita.shirsat@nic.in 

२४ | श्री | चं.सु.कातकाडे नियोजन विभाग ९४२१०४१०९० | chandrakantkatkade@gov 
(प्रतिनियुक्ती राज्य माहिती cin 
आयोग, नाशिक खंडपिठ) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.७०/१४ब 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनं विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. श्रीमती 
| 9 | Q 3 a. षु षु 
२५ | श्री | अ.नि.ढिकले नियोजन विभाग ९८६९३४१७२२ | anildhikale@gmail.com 
(प्रतिनियुक्ती विरोधी पक्षनेता, 
महाराष्ट्र विधानसभा) 
२६ | श्रीमती | शि.चं.शिक पर्यावरण व वातावरणीय बदल । ९०८२५३२४६९ | shilpa.shirke@nic.in 
विभाग 
२७ | श्रीमती | स्मि.सं.बागुल पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | ९८९२५९४३१७ | smita.bagul@nic.in 
२८ | श्री ।म.गि.सोंडे महसूल व वन विभाग ७३०३३६२०३९ | madan.sonde@nic.in 
२९ | श्री | नि.ग.सोनखास्कर महसूल व वन विभाग ९८१९७७६८२५ | nitin.sonkhaskar@nic.in 
३० | श्री | श.नं.भिसे महसूल व वन विभाग ९९६९५३८५३७ | shashikant.bhise@nic.in 
३१ | श्रीमती | प्रा.सु.पालव महसूल व वन विभाग ९८६९००७३१६ | prachi.palav@nic.in 
३२ | श्री | द.पां.जाधव महिला व बाल विकास विभाग ९७६८८६४२०० | dattaprakash .jadhav@nic.i 
a 
33 | श्रीमती | यो.सं.देसाई मृद व जलसंधारण विभाग ९९६७९१४८७६ | yogita.desail4@nic.in 
38 | at | र.शि.व्हटकर मृद व जलसंधारण विभाग ९८६९५७९९९७ | ravi.vhatkar@nic.in 
34 | श्री | वा.मु.राऊळ वित्त विभाग ९९६९६७६६०० | waman.rawool@nic.in 
३६ | श्री | अ.न.कुलकरणी वित्त विभाग ९७५७२३१२९३ | atul.kulkarni@nic.in 
३७ | श्रीमती | स्वा.अ.दुधाने वित्त विभाग ९२७३९२८५४१ | swati.dudhane@nic.in 
३८ | श्रीमती | सा.पु.कांदळगांवकर | वित्त विभाग ८६०५३१८६५१ | s.kandalgaonkar@nic.in 
३९ | श्री | प्र.रा.साळी वित्त विभाग ९०२८६१९१९६ | prashant.sali@nic.in 
so} श्री । प्र.स.पाटील वित्त विभाग ८३६९४०७१३४ | pravin.patil@nic.in 
४१ | श्रीमती | रे.रा.टाळके वित्त विभाग ८६५२३९११२२ | rekh.talke@nic.in 
४२ | श्रीमती | लि.म.राणे विधि व न्याय विभाग ९९३००९७०८० | leena.rane@nic.in 
४३ | श्रीमती | मि.जि.कोळी विधि व न्याय विभाग ९९६९९२७१९७ | meena.koli@nic.in 
४४ | श्री ।रा.ग.धुमाळ शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग | ९७७३४०२७५९. | ramdas.dhumal@nic .in 
४५ | श्री ।सं.ना.सुराडकर संसदीय कार्य विभाग ८४५१०३०१६७ | sanjay.suruadkar@nic.in 
vg | श्री | mare सहकार, पणन व वस््रोद्योग ९४२२६०३९९९ | कि 
विभाग rahul.shinde@nic.in 
४७ | श्री | सु.आ.कांबळे सामाजिक न्याय व विशेष ९२६०७७३७६५ | sun.kambale@gov.in 
सहाय्य विभाग 
(प्रतिनियुक्ती राज्यसेवा हक्‍क 
आयोग, नागपूर) 
४८ | श्रीमती | मं.हि.दुफारे सामान्य प्रशासन विभाग ९९७०७२१२७८ | manjushaduphare@gmail. 
com 
४९ | श्री | सं.ना.गरुडकर सामान्य प्रशासन विभाग ९८६९९९८०१५ | 589189/081॥0९8/००७७0०॥१॥ 
-com 
yo | श्री | कि.म.शा्दुल सामान्य प्रशासन विभाग ९८२०२६७७२६ | kiran.shardula@nic.in 
५१ | श्रीमती | शि.नि.नातू सामान्य प्रशासन विभाग ९९६७३२१०४५ | shilpa.natu@nic.in 
(प्रतिनियुक्ती मुख्यमंत्री 
सचिवालय) 
५२ | श्रीमती | अ.शे.रोडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९००४३६०८८० | apoorva.rode@nic.in 
५३ | श्रीमती | श्र.सं.तोरसकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९८६९६९२३५९ | $5॥प.(08551010.1) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


महाराष्ट्र शासन bid कृषि विभाग 


प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
Regionat Agriculture Management Extension Training Institute; Pune (RAMET!) 
कार्यालय- सवे क्र १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (च-होली) पुणे-आळंदी रोड, पुणे ४१२१०५. 
ईमेल - rametipune5@gmail.com 


जा.क्र. /१०८६/२०२२-२२ 
रामेती, पुणे-५ दिनांक : २१.०९.२०२२ 


प्रति, 
wat सचिव, 
कार्या-९४ ब, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
विषय : राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षणास पात्र असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
नामनिर्देशन उपलब्ध करुन देणेबाबत... 
संदर्भ : ९) शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि. २३.०९.२०११९ 
२) जा.क्र./रामेती/राप्रधो/नामनि/१०५९/२०२२-२३, दि. १९/०९/२०२२ 
महोदय, 


संदर्भाधीन पत्रानुसार राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत कक्ष अधिकारी यांचेकरीता १२ दिवसीय पदोन्न्ती नंतरचे 
प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. ३ ऑक्टोबर २०२२ ते दि. १४ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात येत 
असल्याचे आपणास कळविले आहे. 

तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, सदर प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करताना प्रशिक्षणार्थीना 
खालीलप्रमाणे सूचनांचे काटकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. 
१. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीनी एक दिवस अगोदर सायं. ६ वाजेपर्यंत किंवा प्रथम दिवशी म्हणजे 
सटी छी ९.० ० वाजेपर्यंत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित रहावे. एकदिवस अगोदर येणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षण 


स्थळी रात्रीच्या भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 


२. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे निवासी स्वरुपाचा असून प्रशिक्षणार्थीसाठी चहा, नाष्टा आणि दुपारच्या व 
रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच निवासाची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. 


३. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सलग १२ दिवसांसाठी असणार आहे व त्यामध्ये कोणत्याही सुट्टीचा अंतर्भाव असणार 
नाही. 


४. प्रशिक्षणाथींनी सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास येताना इतर कोणत्याही नातेवाईकास सोबत आणू नये. प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार नाही. | 


Scanned with CamScanner 


५. प्रशिक्षणा्थींनी प्रशिक्षणादरम्यान आयोजित करण्यात येणारे सर्व सत्र, प्रात्याक्षिके, प्रशिक्षण सहली, सांघीक 
आणि उब्दोधक खेळ, Assignments यांना हजर रहाणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये प्रशिक्षणार्थींची हजेरी 
घेण्यात येईल. 


६. प्रशिक्षणा्थींनी दररोज सत्र सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षण हॉलमध्ये वेळेत हजर राहणे आवश्यक आहे. 


७. प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाल्यानंतर परवानगी शिवाय गैरहजर/अनुपस्थित राहता येणार नाही. 
गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चाच्या १० टक्‍के रक्‍कम प्रशिक्षणा्थींकडून वसूल करण्यात 


येईल व तो प्रशासकीय कारवाईस पात्र असेल. 
८. सदर प्रशिक्षण अर्ध्यातून प्रशिक्षण सोडून गेल्यास त्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. 


९, प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच 


कोणत्याही गैरवर्तन करु नये, तसे आढळल्यास योग्य ती प्रशासकीय कारबाई करण्यात येईल. 


१०. प्रशिक्षणा दरम्यान तंबाखु, गुटखा, मद्यसेवन, धुम्रपान यास सक्‍त बंदी राहिल. वसतीगृहातील वस्तू व पदार्थ 


यांचे नुकसान केल्याचे आढळल्यास संबंधीताकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यात येईल. 


११. सदर प्रशिक्षणा दरम्यान शासकोय अधिकारी यांना शोभेल असा पेहराव असावा. 


आपली 
(t= 
.. (शितल निकम) 
निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, 


प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे . 


Scanned with CamScanner 


